वैद्यकीय प्रयोगशाळेचे (मेडिकल लॅबोरेटरी) 
नियंत्रण व नियमन करण्यासंदर्भात मार्गदर्शक 
तत्वे तयार करण्यासाठी समिती गठित 
करण्याबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
सार्वजनिक आरोग्य विभाग 
शासन निर्णय क्रमांकः संकीर्ण-२०१९/प्र.क्र.१३/आरोग्य ३अ 
गो.ते.रुग्णालय संकुल, दहावा मजला, संकुल इमारत 
मंत्रालय, मुंबई ४००००१ 
दिनांक: २९ जुले , २०२१ 


rel 

‘al 

— 
I 


१) सार्वजनिक आरोग्य विभाग, शासन निर्णय क्रमांकः संकीर्ण-२०१९/प्र.क्र.१३/आरोग्य 3a, 
दिनांक २७ मे, २०२१ 

२) सार्वजनिक आरोग्य विभाग, शासन निर्णय क्रमांकः संकीर्ण-२०१९/प्र.क्र.१३/आरोग्य ३अ, 
दिनांक ०७ जून, २०२१ 


३) अतिरिक्‍त अभियान संचालक, राष्ट्रीय आरोग्य अभियान, मुंबई यांचे पत्र क्रमांक. 
राआअ/मेडिकल लेंबोरेटरी/समिती/३४७३८/२०-२१ दिनांक ०८.०७.२०२१ 


प्रस्तावना :- 
उपरोक्त संदर्भाधीन अनुक्रमांक १ येथील दिनांक २७ मे, २०२१ च्या शासन निर्णयान्वये, 


वैद्यकीय प्रयोगशाळेचे (मेडिकल लेंबोरेटरी) नियंत्रण व नियमन करण्यासंदर्भात मार्गदर्शक तत्वे तयार 


करण्यासाठी समिती गठित करण्यात आली होती. सदर समितीमध्ये विषयाशी संबंधित सर्व घटकांचा 


(स्टेक होल्डर) चा समावेश होण्याच्या दृष्टीने समितीची पुर्नरचना करण्याकरीता उपरोक्त संदर्भाधीन 


अनुक्रमांक १ येथील शासन निर्णयान्वये गठित केलेल्या समितीस उपरोक्त संदर्भाधीन अनुक्रमांक २ 


येथील दिनांक ०७ जून, २०२१ च्या शासन निर्णयान्वये स्थगिती देण्यात आली होती. याअनुषंगाने 


समितीमध्ये सर्व घटकांचा समावेश करुन समितीची पुर्नरचना करण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन 


होती. याबाबत पुढील प्रमाणे निर्णय घेण्यात येत आहे. 


शासन निर्णय क्रमांकः संकीर्ण-२०१९/प्र.क्र.१३/आरोग्य ३अ 


शासन निर्णय :- 
वैद्यकीय प्रयोगशाळा (मेडिकल लेंबोरेटरी) व्यवसायासंदर्भात नियंत्रण व नियमन याबाबत 


मार्गदर्शक तत्वे तयार करण्यासाठी आरोग्य सेवा आयुक्तालय व संबंधित क्षेत्रातील व्यक्‍ती यांची 


खालीलप्रमाणे समिती गठीत करण्यात येत आहे :- 


नाव व पदनाम 
२ 
आयुक्त, आरोग्य सेवा तथा अभियान संचालक, राष्ट्रीय आरोग्य अभियान, मुंब 
अतिरिक्त अभियान संचालक, मुंब 
सहसंचालक, आरोग्य सेवा (रुग्णालये-राज्यस्तर), Fe 
४ | सहसंचालक, आरोग्य सेवा (प्राआकेद्र/उपकेद्र/दवाखाने), मुं 
षु उपसंचालक, आरोग्य सेवा, (रुग्णालये-राज्यस्तर), मुंब 


पद 


सदस्य 


सदस्य 


६ | सहायक संचालक, ( लाजी कक्ष, राष्ट्रीय आरोग्य अभियान, Fe 

पैद्यकोय शिक्षण संशोधन विभागांतर्गत शरीर विकृतीशास्त्र विभागातील तीन 

प्राध्यापक 

प्रबंधक, महाराष्ट्र वैद्यकोय परिषद, मुंब 

प्रबंधक, महाराष्ट्र RASHS परिषद, मुंब 

१० | आयुक्त, अन्न व औषध प्रश्ञासन, मुंबई यांचे प्रतिनिधी 

Sl. संदीप यादव, अध्यक्ष, महाराष्ट्र असोसिएठान ऑफ पथालाजीस्ट व माय 

बायलोजीस्ट 

१२ | अध्यक्ष, महाराष्ट्र मेडिकल ट॒ a ॥असोसिएठान 

अध्यक्ष, अ न ऑफ द हो अँण्ड प्रॅक्टीसिग बाय अँण्ड 

मेडिकल टेक्नॉलॉजिस्टस, दादर, मुंबई 

१४ श्री. नितीन साळुंखे, सचिव, कळल SARC टेक्नालाजिस्टस 

असोसिएशन, जळगाव 

१५ श्री. संदिप झाडे, अध्यक्ष, मेडिकल ट॒ न अ न 
ऑफ महाराष्ट्र, नागपूर 

१६ | डा. शांतज देशभ्रातर, महाराष्ट्र युनियन आफ सेक्युलर टिचर 

१७ | अध्यक्ष, महाराष्ट्र परावेद्क परिषद, Fe 

१८ | At. प्रशांत गुळकर, अ न आफ क्लिनिकल लंबोरटरी अनालिस्टस 

अँण्ड fears 


vo 


सदस्य 


लि 


Pa att ११ fete 
९ ळ ay] aD | | 


AN 


सदस्य 
सदस्य 


सदस्य 


पृष्ठ ४ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः संकीर्ण-२०१९/प्र.क्र.१३/आरोग्य ३अ 


१९ ] अध्यक्ष Rivard ऑफ क्लि बायोकेमिस्टस अण्ड| सदस्य 
मायक्रोबायोलिजीस्टस 


सदर समितीची कार्यकक्षा खालीलप्रमाणे राहील :- 
१. वैद्यकीय प्रयोगशाळा (मेडिकल लेंबोरेटरी) स्थापन करण्यासाठी तसेच व्यवसायाचे 
नियंत्रण व नियमन करण्यासाठी मार्गदर्शक तत्वे तयार करणे. 


२.  अवैध/बोगस वैद्यकीय प्रयोगशाळा (मेडिकल लेंबोरेटरी) यावर निर्बध आणण्यासाठी 
ठोस उपाययोजना सुचविणे. 


३. खाजगी प्रयोगशाळांकडून विविध प्रकारांच्यातपासणीकरीता आकारण्यात येणारे शुल्क 
यामध्ये एकसूत्रीकरण आणणे. 


२. सदरसमितीने तीन महिन्यात अहवाल सादर करावा. 


उ. सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०२१०६२८११२९१०२७१७ असा आहे. हा आदेश 
डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


Digitally signed by Roshani 


R O S h a Nn | aig Kadam Patil 


N: c=IN, o=Government Of 
Maharashtra, ou=Public Health 


D | Nn e S h Department, 


postalCode=400032, 
st=Maharashtra, 


Ka d a mM 2.5.4.20=685cbbb5899027ea29d 


44ae02d12f2c1313143ad837675 
5d0e815a1eb20fd0ce, 


° 
p a t | | cn=Roshani Dinesh Kadam Patil 


(रो.दि.कदम-पाटील) 
अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन. 
प्रत, 
१) मा. मंत्री (सार्वजनिक आरोग्य व कुटुंब कल्याण) यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय,मुंबई 
२) मा.राज्यमंत्री (सार्वजनिक आरोग्य व कुटुंब कल्याण) यांचे खाजगी सचिव, 
मंत्रालय,मुंबई 
) महालेखापाल, (लेखा परिक्षा / लेखा व अनुज्ञेयता), महाराष्ट्र- १/ २, मुंबई/ नागपूर . 


पृष्ठ ४ पैकी ३ 


शासन निर्णय क्रमांकः संकीर्ण-२०१९/प्र.क्र.१३/आरोग्य ३अ 


४) आयुक्त, आरोग्य सेवा तथा अभियान संचालक, राष्ट्रीय आरोग्य अभियान, मुंबई. 

) अतिरिक्त अभियान संचालक, मुंबई 

) आयुक्त, अन्न व औषध प्रशासन, मुंबई 

) संचालक (9), आरोग्य सेवा, मुंबई. 

) संचालक (२), आरोग्य सेवा, पुणे 

) संचालक, वैद्यकीय शिक्षण आणि संशोधन संचालनालय, मुंबई 

१०) सहसंचालक, आरोग्य सेवा (रुग्णालये-राज्यस्तर), मुंबई 

११) सहसंचालक, आरोग्य सेवा (प्राआकेंद्र/उपकेंद्र/दवाखाने), मुंबई 

१२) उपसंचालक, आरोग्य सेवा, (रुग्णालये-राज्यस्तर), मुंबई 

१३) सहायक संचालक, (हिमॉटॉलॉजी कक्ष), राष्ट्रीय आरोग्य अभियान, मुंबई 

१४) उपसंचालक, आरोग्य सेवा, राज्य सार्वजनिक आरोग्य प्रयोगशाळा, पुणे 

१५) अध्यक्ष, महाराष्ट्र असोसिएठन ऑफ पँथालाॉजीस्ट व मायक्रो बायलोजीस्ट 

१8 अध्यक्ष, महाराष्ट्र मेडिकल लंबोरेटरी टेक्नोलॉजी असोसिएठडान 

१७) अध्यक्ष, असोसिएठान ऑफ द हॉस्पिटल अँण्ड Ve बायोकेमिस्टस अँण्ड मेडिकल 
टेक्नॉंलॉजिस्टस, दादर, मुंबई 

१८)श्री. नितीन साळुंखे, सचिव, क्लिनिकल लंबोरेटरी टेक्नॉलॉजिस्टस असोसिएशन, 
जळगाव 

१९) श्री. संदिप झाडे, अध्यक्ष, मेडिकल लँंबोरेटरी टेक्नोंलौंजिस्टस असोसिएडान 
ऑफ महाराष्ट्र, नागपूर 

२० डॉ. TAT GSMA, महाराष्ट्र युनियन ऑफ सेक्युलर टिचर 

२१ श्री. प्रशांत गुळेकर, saya ऑफ क्लिनिकल लेंबोरेटरी अनालिस्टस अँण्ड 
प्रॅक्‍टिझञानर्स 

22) अध्यक्ष, असोसिएठान ऑफ क्लिनिकल बायोकेमिस्टस अँण्ड मायक्रोबायोलिजीस्टस 

२३) निवडनस्ती (आरोग्य-३ अ). 


Nn S&S OMS 


vo 


पृष्ठ ४ पैकी ४ 


